मौजे पवनार व मौजे वरुड येथील नविन 
कामे अंतर्भूत करून सेवाग्राम विकास 
आराखड्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सेविआ २०१८ /प्र.क्र. ६८/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि २०१५ /प्र.क्र.६ /का.१४४४, 
दिनांक ४ जून, २०१५. 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सेविआ २०१३/प्र.क्र.१७/ का. १४४२३ 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१६ 
प्रस्तावना : 


महात्मा गांधी यांच्या जयंतीस दि.२ ऑक्टोबर,२०१९ रोजी १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने 
सेवाग्राम विकास आराखडा, जिल्हा वर्धा परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सेवाग्राम 
विकास आराखड्यास नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१६ अन्वये 
रु. १४४९९.७५ लक्ष किंमतीच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 


होती. 


सेवाग्राम विकास आराखड्यांतर्गत, मौजे पवनार व मौजे वरुड जिल्हा वर्धा परिसरात 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता रु.१७५१.५२ लक्ष इतक्या किमतीची नविन कामे समाविष्ट 
करण्याची बाब विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

सेवाग्रामविकास आराखड्यांतर्गत, मौजे पवनार व मौजे वरुड जिल्हा वर्धा परिसरात पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, वर्धा यांनी सादर केलेल्या रु.१७५१.५२ लक्ष (रुपये 
सतरा कोटी एक्कावन्न लाख बावण्ण हजार फक्त) इतक्या किंमतीच्या सोबतच्या परिशिष्ट - अमध्ये 
नमुद नविन कामांना, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत असून त्याअनुषंगाने एकुण 
रु. १६२५१.२७ लक्ष किंमतीच्या सुधारित सेवाग्राम विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. सदर आराखड्याची अंमलबजावणी नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५ 
/प्र.क्र.६/ का.१४४४, दिनांक ४ जुन २०१५ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकारी,वर्धा 
यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीकडे सोपविण्यात येत आहे. या आराखड्याचे 
संनियंत्रण विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडे राहिल. मात्र त्याकरिता नव्याने/ 
स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करण्यात येणार नाही. त्यांचेकडील उपलब्ध कर्मचारीवृंदाकडूनच या 


शासन निर्णय क्रमांकः सेविआ २०१८ /प्र.क्र. ६८ /का.१४४४ 


आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. समितीची कार्यकक्षा शासन निर्णयात नमूद 
केल्यानुसार खालील प्रमाणे राहिल. 


अ. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद कामांचे तांत्रिक/ प्रशासकीय मान्यता आदेशा निर्गमित 
करणे. 

ब. सदर आराखड्यांतर्गत समाविष्ट सर्व कामे दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्याचे 
नियोजन करणे. 

क. सदर आराखड्यातील कामांचा मासिक आढावा घेणे. 

ड. कामाच्या निमित्ताने जिल्हास्तरावरील कोणत्याही अधिकाऱ्यास बोलविण्याचे व त्यांना योग्य 
त्या सूचना करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील. 

इ. आराखड्याची अंमलबजावणी विहीत कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ती सर्व 
उपाययोजना करण्यात यावी. 

ई. आराखड्यातील कामांशी संबंधित सर्व विभागांचे समन्वयन करण्याची जबाबदारी विभागीय 
आयुक्त, नागपूर विभाग,नागपूर व जिल्हाधिकारी, जि.वर्धा यांची राहील. 

उ. उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चिती व निधीचा उचित विनियोग यादृष्टीने 
आवश्यक ती दक्षता घेण्यात यावी. 

ऊ. बांधकाम व बांधकामाव्यतिरिक्‍त कामांसंदर्भात शासनाची प्रचलित मानके व निकषानुसार 
कामे पूर्ण करावीत. 

ए. कामांच्या पुर्णत्वाची खात्री/प्रगती विचारात घेऊन निधी खर्च करण्यात यावा. 


३. विकास आराखड्यातील कामांच्या प्रगतीबाबत विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी त्रैमासिक 
आढावा घेऊन त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. या आराखड्यातील खर्च मागणी क्रमांक ओ-१०, ४५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील 
भांडवली खर्च, १०२-सामुहिक विकास, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(०१)-बहुउद्देशिय कार्यक्रम, (०१)(४२)-सेवाग्राम विकास योजना, जिल्हा वर्धा (४५१५०८६१), या 
लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 

५. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने दिनांक २४ ऑगस्ट,२०१८ 
रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिल्यानुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेविआ २०१८ /प्र.क्र. ६८ /का.१४४४ 


&. Ut Idd शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «= www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र 
२०१८१०१०१३११४४९५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Maya Roop Vasudeo 


DN: CN = Maya Roop Vasudeo, C = IN, S 

Maya Roo p = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Planning Department 

Vasudeo Date: 2018.10.10 13:19:15 +05'30' 


(मा. रु. वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत तातडीच्या कार्यवाहीसाठी 
विभागीय आयुक्त, नागपूर 
जिल्हाधिकारी, वर्धा 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुक्‍्यमत्री कार्यालय,मुंबई-३२ 
३) श्री रामदास तडस मा. लोकसभा सदस्य जिल्हा वर्धा 

) 

) 


मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) तथा पालकमंत्री जिल्हा वर्धा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य 

) डा. पंकज भोयर मा. विधान सभा सदस्य जिल्हा वर्धा 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 

८) प्रधान सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वर्धा. 

१० कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग 

११) वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/इमारती-३, मंत्रालय, मुंबई. 

) जलसंपदा विभाग/मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 

१५) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) निवड नस्ती, का.१४४३, नियोजन विभाग, मुंबई. 


3 
to} 


) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेविआ २०१८ /प्र.क्र. ६८ /का.१४४४ 


झासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र. ६८/का.१४४४ , दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८ 


सोबतचे परिशिष्ट-अ 
सेवाग्राम विकास आराखडा 
मुद्दा / कामाचे नाव मा.मुख्यमंत्री यांचे निर्देश संबंधित विभाग/ । अंमलबजावणी 
अंमलबजावणी पूर्ण होण्यास 
यंत्रणा अपेक्षित 
कालावधी 
२ ३ a 4 
सेवाग्राा विकास कामाचे नाव रक्‍कम सचिव (बांधकाम) | दि. २ ऑक्टोबर, 
आराखडयाअंतर्गत रुपये लक्ष सार्वजनिक २०१९ पर्यंत 
मौजे पवनार येथिल | सिमेंट रस्ता बांधकाम (थरकाम रू.२६९.०० | बांधकाम विभाग 
एकूण रू. ६०९.९७ | वगळून) (१३४५०चौ.मी.)- विभागीय 
लक्ष इतक्या रस्त्याचे बाजुने विटाच्या नालीचे | रू. १२४.२७ | आयुक्‍त, नागपूर 
किंमतीच्या नविन | बांधकाम (लांबी- २.९ चौ.मी.) - जिल्हाधिकारी 
कामांना मान्यता  । सार्वजनिक ठिकाणी एलईडी दिवे | रू. १२.५० | वर्धा/ 
बसविणे (फक्त दिवे)- 
सध्याच्या सचिवालय इमारती मधिल | रू. १२.०० 
वाचनालयाचे दर्जोन्नती - 
वार्ड नं. २- वाजुरकर लेआऊट मधिल | रू. २२.५० 
बगिच्यांचा विकास 
धाम नदीच्या काठावर स्मशानभुमी | रू. १५.०० 
जवळ घाट बांधकाम- 
सार्वजनिक ठिकाणी हायमास्ट लाईट | रू. १०.०० 
लावणे - 
vo कि. व. क्षमतेचे सौर उर्जा संच | रू. ८८.०० 
बसविणे- 
ग्रामपंचायत भवन बांधकाम (इमारत | रू. ५६.७० 
बांधकाम फक्‍्त)-. 
एकूण (१) रु. ६०९.९७ 
मौजे वरूड येथिल | कामाचे नाव रक्‍कम सचिव (बांधकाम) | दि. २ ऑक्टोबर, 
एकूण रू. ९९१.४८ सिमेंट रस्ता बांधकाम ३ मी. रू. ५०६.२२ सार्वजनिक २०१९ पर्यंत 
लक्ष इतक्या | (थरकामासहीत) (१५३३३ चौ.मी.) - बांधकाम विभाग 
किंमतीच्या नविन विभागीय 
कामांना मंजूरी आयुक्त, नागपूर 
रस्त्याचे बाजुने विटाच्या नालीचे | रू.१२८.५५ | जिल्हाधिकारी 
बांधकाम (लांबी- ३.० चौ.मी.)- ०.९ मी. वर्धा/ 


रूंद x ०.७५ मी. खोळ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेविआ २०१८ /प्र.क्र. ६८ /का.१४४४ 


नविन नाला बांधकाम (लांबी -२०० मी. | रू. १४२.१९ 
व १५० मी.)- प्रत्येकी १.५ मी. रूंद x 
१.५ मी. खोल- 

वार्ड नं. १ ते ५ मध्ये अतिरीक्त विद्युत | रू. ४८.७५ 
पोलसह पथदिवे बसविणे. 
वार्ड नं. १ ते ५ मध्ये खुल्या जागेचे | रू. ७५.०० 
सौंदर्यीरकरण करणे 
धन्वंतरीनगर चौकात हायमास्ट लाईट | रू. २.०० 
लावणे 
vo कि. वे. क्षमतेचे सौरउर्जा संच | रू. ८८.०० 
बसविणे 


एकूण (२) रू. ९९१.४८ 


३. | सल्लागार व्यवस्थापन | सेवाग्राम विकास आराखड्याचे मूळ | रु. ८५.८२ जिल्हाधिकारी 
शुल्क व त्यावरील | आराखडयाच्या रु.१४०२२ .९७ लक्ष वर्धा 

वस्तु व सेवाकर | इतक्या रक्कमेच्या सल्लगार शुल्क रु. 
(१८%). ४७६.७८ लक्ष वर GST (१८ %) 


ग्रामपंचायत पवनार येथील पायाभूत | रु. ५४. ४५ 
सुविधांसाठी रू. ६०९.९७ लक्ष व 
ग्रामपंचायत वरुड येथील पायाभूत 
सुविधांसाठी रु.९९१.४८ लक्ष असे 
एकुण रु. १६०१.४५ लक्ष इतक्या 
किंमतीच्या नविन कामांवर 
३.४%दराने सल्लागार शुल्क 


सल्लागार शुल्क रु. ५४.४५ लक्ष वर | रु. ९.८० 
१८% दराने वस्तु व सेवा कर (GST) 


एकूण (३) रु. १५०.०७ 


सुधारीत सेवाग्राम विकास आराखडयाकरीता एकूण मान्यता दिलेली | रु. १७५१.५२ 
रक्‍कम (पवनार, वरुड आणि सल्लागार शुल्क व त्यावरील वस्तु व 


सेवाकर) 
Digitally signed by Maya Roop Vasudeo 
Maya Roop DN: CN = Maya Roop Vasudeo, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Vasudeo Maharashtra, OU = Planning Department 


Date: 2018.10.10 13:19:36 +05'30' 


(मा. रु. वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


